नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ एप्रिल, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३५३०, दि.०९/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून SoA करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
१ इजळी ते खंबाळा कनाल सेवापथ | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. मीण मार्ग-५२ 
रस्ता 
२ बोरगांव सिता ते alates रस्ता । ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५३ 
3 बोरगांव सिता ते वैजापूर पाडी । ०/०० ते २/५०० | 2.40 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५४ 
रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 
४ वासरी ते डोकेतील महादेव ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५५ 
मंदीर रस्ता 
५ निवघा डोंगरगाव रस्ता ते ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५६ 
डोंगरगाव रस्ता 
६ निवघा रामा २६१(राजवाडी) ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५७ 
रस्ता 
७ निवघा खंबाळा रस्ता रेल्वेलाईन | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-५८ 
रस्ता 
é निवघा डोंगरगाव कॅनाल पथ ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५९ 
रस्ता 
९ मुदखेड ते इजळी रेल्वेगेट रस्ता । ०/०० ते २/५०० | २.५० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६० 
(१० | ०  ।सरेगांव ते हिस्सा पाथरड रस्ता ।०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६१ 
aaa १ ।माळकौठा ते कामकाज शिवरस्ता | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६२ 
१२ ।बारड चौनापूर रस्ता ०/०० ते ७/०० । ७.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६३ 
१३ ।बारडतेआर्मापूररस्ता ०/०0 ते ७/०० | ७.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६४ 
१४ । आंबेगाव ते गोब्रतांडा रस्ता ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६५ 
१५ | गोब्रतांडा ते पांढरवाडी रस्ता ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६६ 
१६ ।बारडते बोरगांव सिता रस्ता ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६७ 
(इरिगेशन कॉलनी) 
१७ । पांढरवाडी मुदखेड रस्ता ते ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६८ 
बोरगांव सिता रस्ता 
१८ | जवळामुरार ते डोंगरगाव रस्ता | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६९ 
१९ । रोहिपिपळगांव ते माळकौठा ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७० 
रस्ता 
२०  । देवापूर ते शिखाचीवाडी रस्ता | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७१ 
२१ ।सरेगाव ते मुगट रेल्वे स्टेशन ०/०० ते १/५०० | 9.40 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७२ 
रस्ता 
२२ ।रामा २६०-ते गोपाळवाडी तांडा | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७३ 
रस्ता 
२३ ।इजळीते वाडी Fas रस्ता ।०/०० ते २/०० ।२.००किमी. । ग्रामीण मार्ग-७४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
२४  ।महाटीतेदरेगावरस्ता ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७५ 
२५  । मुगट ते पाथरड रेल्वे स्टेशन ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७६ 
रस्ता 
२६ ।मुगटते इजळी शिव रस्ता ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७७ 
२७ ।मुगटते नांदेड शिव रस्ता o/ood ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७८ 
२८ । इजळीमुगट ते आमदुरा ०/०० ते ७/०० ।७.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७९ 
शिखाचीवाडी कॅनॉल सेवा 
२९ ।बारड तेअर्धापूर रस्ता 0/oo ते १०/०० | 40.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८० 
३०  । बारड अंबेगाव ते नागेलीशिव ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८१ 
रस्ता 
३१ । डोणगावते कोल्हा रस्ता ग्रामा । ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८२ 
३२ ।बारडते खैरगाव रस्ता ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८३ 
३३ ।मुगटतेखाबाळा हाट्टी पांदन ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८४ 
रस्ता 
३४ | Page a राजवाडी पांदन रस्ता | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८५ 
३५ ।आमूदुरा ते शिखाचीवाडी शिव । ०/०० ते २/५०० | २.५० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८६ 
रस्ता 
३६ । निवघा डोंगरगांव जवळला ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८७ 
जोडणारा शिव रस्ता 
३७ । मुगट ते गोदावरी शिव रस्ता ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८८ 
३८ | Ae तेखाबाळा शिव रस्ता ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-८९ 
३९ । झांजीवाडी ते पाथरड रेल्वे ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९० 
स्टेडान रस्ता 
४० ।धनजतेसरेगांवरस्ता ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९१ 
४१ ।राममा६१-ते खंडोबा मंदीर ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९२ 
]ोंबोली कॅनॉल सेवापथ रस्ता 
४२ | हिस्सापाथरड ते कामाजी पर्यंत । ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९३ 
रस्ता 
४३ ।धनजतेपाथरडरस्ता ०/०० ते २/०० ।२.००किमी. ग्रामीण मार्ग-९४ 
४४ ।धनजतेमातासाबरस्ता ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९५ 
एकुण लांबी १४८.०० कि..मी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४८.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०८३.८४ --१४८.००) 
म्हणजेच २२३१.८४ कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०४२२१३२२४४५७१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayak 


P fa ५ h a n t Of Maharashtr Public Works 


ment, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5 


Vi n a ya kra 0 Pat i | 05422af66a5628314537 Prashant Vinayakrao Patil 


Date: 2021.04.22 13:30:59 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

x) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 

) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ares 
७ कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, नांदेड 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


